आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता “कोव्हिड 
१९” (Covid १९) संदर्भात वैद्यकीय यंत्रसामुग्री 
व साहित्य खरेदी बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन पूरकपत्र क्र. : स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६/का.१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ५ मे, २०२१ 


वाचा : १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. १२/०७/२०१६ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. ३१/०८/२०१७ 
३. नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. २७/०३/२०२० 
४. नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६ /का.१४८२, दि. १६/०४/२०२० 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, दि. १६/०४/२०२१ 


शासन पूरकपत्र:- 

नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ५ येथील क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.१४८२, दिनांक १६ एप्रिल, 
२०२१ या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मधील तक्त्यामध्ये अ.क्र. १० नंतर पुढीलप्रमाणे “अ.क्र. ११” 
अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


Bb वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य 

| १ शासकीय रुग्णालये/झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालये आणि 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये || पीएसए मेडीकळ ऑक्सीजन निर्मिती प्लांट 
(PSA Medical Oxygen Generation — Plant) उभारणे व (ii) मेडीकळ ऑक्सीजन 
साठविण्यासाठी टँक (Medical Oxygen Storage Tank) खरेदी करणे. 


०२. (i) पीसीए मेडीकळ ऑक्सीजन निर्मिती प्लांट (PSA Medical Oxygen Generation Plant) उभारणे 
q (i) मेडीकळ ऑक्सीजन साठविण्यासाठी टँक (Medical Oxygen Storage Tank) खरेदी, राज्य शासनाचे 
विहित कार्यपध्दती अनुसार करणे अनिवार्य राहील आणि या वैद्यकीय यंत्रसाम्रुगी व साहित्याच्या देखभाल व 
दुरुस्तीची जबाबदारी ही संबंधित शासकीय रुग्णालयाची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेची रुग्णालये यांची 
राहील, त्यासाठी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत कोणताही “आवर्ती खर्च” अनुज्ञेय राहणार नाही. 


०३. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर करावयाच्या एका कामासाठी लागू असलेली 
रु. २५.०० लक्षची कमाळ आर्थिक मर्यादा “कोविड-१९” च्या अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयक्र.३ ते ५ 
व या शासन पूरकपत्रानुसार मंजूर करावयाच्या कामांसाठी लागू राहणार नाही. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र. ९६/का.१४८२, 


०४. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन पूरकपत्र उपलब्ध 


करण्यांत आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०५१४३५२४५४१६ असा आहे. हे शासन पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Vijesing Fattesing 


Va S a ve b2fd812e71 bSd3a883e72et 1574८35९29 ॥5289 


(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

५. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा व विधान परिषद 

६. मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

७. मा.कार्याध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ यांचे खाजगी सचिव 

८. मा. मुख्य सचिव 

९. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव प्रशासकीय विभाग, (सर्व )मंत्राळय,मुंबई 
१०.विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

११.जिल्हाधिकारी (सवी 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१३.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

१४.मुख्याधिकारी, नगरपंचायत / परिषद (सर्व) 

१५.नियाजन विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / वि.का.अ 
१६.संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१७.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

१८.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई 

१९.जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

२०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्वी 

२१.उपआयुक्‍्त (नियोजन) विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 

२२.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्व) 

२३.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (सवी 

२४.निवडनस्ती ( का.१४८२) नियोजन विभाग 


